सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय 
कृषी विकास निधी (FAD) सहाय्यित "नव 
तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास 
प्रकल्प" राबविण्याकरिता प्रशासकीय खर्चासाठी 
निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०२३/प्र.क्र.७२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२८ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- 
१. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-२०१६/प्र.क्र.६७/का-१०, 
दि.०८.०१.२०१९ व दि.०४.०१.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४. 
३. महिळा व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.माविम-२०२३/प्र.क्र७२/का-१०, 
दि.०६.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (FAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला 
उद्यम विकास प्रकल्प" (Nav Tejaswini- Maharashtra Rural Womenses Enterprise Development 
Project) आयफॅडकडून $५१.४० मिलियन (8338.90 कोटी) इतका निधी कर्जरुपाने उपलब्ध करुन 
देण्यास व सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी $२९.२० मिलियन (₹१८८.८८ कोटी) 
इतका निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण $८०.६० मिलियन (₹५२३.०० कोटी) इतका निधी 
उपलब्ध करुन देण्यास दि.८.१.२०१९ व दि.४.१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) सोबत करावयाच्या कराराच्या 
आव्यक त्या अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून, सदर कार्यक्रम महिला आर्थिक विकास 
महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे. 


२. महिला आर्थिक विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षात २२३५ सी ४३९ या 
संगणक सांकेतांकाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरिता ₹१६.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत ₹१६.०० कोटी निधीपैकी नियोजन व वितत 
विभगाच्या मान्यतेने अद्यापपर्यंत ₹०८.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीत ₹१६.०० कोटी निधीच्या अवितरीत निधीपैकी ₹०४.०० कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देऊन सदर निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची नियोजन व 
वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने नियोजन व वित्त विभागाने ₹०४.०० कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास सहमती दर्शविली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.७२/का-१० 


३. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण 
महिला उद्यम विकास प्रकल्प" राबविण्याकरिता राज्य शासनाचा हिस्सा ₹०४.०० कोटी इतका निधी 
महिला आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (FAD) सहाय्यित "नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला 
उद्यम विकास प्रकल्प" राबविण्याकरिता प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (9) मधील लेखाशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक (४) प्रमाणे एकूण 
₹४००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी फक्त) इतका निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) 
वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 


या यापूर्वी 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय वितरीत प्रस्तावित 
तरतूद निधी वितरण 


(१) (२) (३) (४) 


मागणी क्रमांक एक्स-१, 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण, 

(०३) इतर योजना, 

(03) (१४) नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला 
Heo उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्याकरिता 
माविमसाठी सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(२२३५ सी ४३९) 

३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १६००.०० ८००.०० ४००.०० 


२. सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल 
विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून महिला आर्थिक विकास 
महामंडळाच्या वेतन व वेतनेत्तर बाबींवरीलच खर्च भागविण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल 
कार्यालयास व शासनास सादर करण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास 
महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 

५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या सहीने तयार HSS व उपसचिव, 
महिला व बाल विकास विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी यांना सादर 
करावे. अधिदान व लेखा अधिकारी यांनी सदर देयकातील मंजूर रक्‍कम धनादेझशाव्दारे अदा करावी. 
उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
यांनी सादर केलेल्या देयकावर प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.७२/का-१० 


६. सदर निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, 
बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
७. सदर झासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्याची तसेच 
अखर्चित राहणारा निधी दि.३१.०३.२०२४ पूर्वी समर्पित करण्याची दक्षता व्यवस्थापकीय संचालक, महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांनी घ्यावी. 
८. हाशासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७/का.१४७२, दि.०६.०२.२०२४ व वित्त 
विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८/व्यय-६, दि.१४.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२८१६१२१७१४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=201303bc41 ec1fa4d 1 4ccef33019b230317b039f951887dd25 


d72febda91bf82, postalCode=400032, st=Mah: hy 
D H A N R AJ B H OY F ber=9F3A08DCEC2321C344A1916033CF8C938EFBE80C429 
26638012D340624F73C19, cn=SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 
2024.02.28 16:21:22 +05'30' 
( साहेबराव भोये ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१, 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर, 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर, 
५. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. offer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर, 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


